राज्य सेवा परीक्षा,२०२० च्या अंतिम निकालाद्वारे 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील २३ 
उमेदवारांच्या एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-८ (सीपीटीपी-८) कालावधी करीता 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक- ससप्रे-४४२२/प्र. क्र.१७१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१२ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/ 
१२-अ, दिनांक २० जानेवारी, २०१४ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- टिआरएन ०२१५/प्र.क्र.२०/१५/१८-ब, 
दिनांक ७.७.२०१५ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- टिआरएन ०३१६/प्र.क्र.३६०/१६/ 
१८-ब, दिनांक २.०४.२०१६. 
४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्रमांक १४७७ (२॥/२०२०/(वीस), दिनांक १०.०६२०.२२. 
५) कार्यालयीन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-टिआरएन-०६२२/प्र.क्र.३८/८४ 
१३/सीपीटीपी-ब.दिनांक ०१.८.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ मधील पदांसाठी यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट ब मधील पदांसाठी 
वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम, गट ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा- २०२० च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ८ (CPTP-¢c) मध्ये 
प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब (प्रशासन शाखा) या संवर्गातील पदावर नियुक्तीसाठी निवड 
झालेल्या २५ उमेदवारांपैकी २३ उमेदवार प्रशिक्षणासाठी वनामती, नागपूर येथे हजर झाले आहेत 


२. उक्त एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम -८ अंतर्गत रुजू झालेल्या २३ उमेदवारांसाठी 
दिनांक २३.०८.२०२२ ते दिनांक २२.०८.२०२४ या कालावधीसाठी २३ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससप्रे-४४२२/प्र. क्र.१७१/प्रशा-२ 


३. सदर एकूण २३ अधिसंख्य पदे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात येत आहेत. 


8. उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट ब संवर्गातील सदर २३ अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा 
खर्च या विभागाच्या “२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण-८० सर्वसाधारण ००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१) 
शिक्षण संचालक (२२०२१०९१)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क. ७/१६/वित्तीय सुधारणा -१ दिनांक 
२० .०२. २०१६ च्या शासन निर्णयामधीळल तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२२०८१२१४३९५४०५२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN 
KARPATE 
Date: 2022.08.12 14:47:23 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महालेखापाल - 9 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई Yoo ०२०. 

२. महालेखापाल - १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई ४०० ०२०. 

३. महालेखापाल - २ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

४. महालेखापाल - २ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महासंचालक, यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, राजभवन आवार, बाणेर 
रस्ता, पुणे. 

८. महासंचालक, वंसतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर - ४४२ ४१०. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नागपूर 

११.कक्ष अधिकारी (प्रशा-५), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा - १), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


